श्री. राजेशकुमार रुपनाथ यादव, सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक (गट-अ/राजपत्रित) यांचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र.२४३/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- शासन आदेडा क्रमांक:- मुविनि-२०१८/प्र.क्र. २४३/ऊर्जा-५ दि. १४ डिसेंबर, २०१८ 


शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन आदेशातील "परि. क्र. ४ मधील ६ ओळीतील परिविक्षाधीन कालावधी 


दि.१८/०३/२०१५ ऐवजी दि. १८/०३/२०१७ " तसेच प्रतिमधील "श्री. राजेशकुमार रुपनाथ यादव, सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक,सचिव अनुज्ञापक मंडळ व sated निरीक्षक यांचे कार्यालय ऐवजी "विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, मुंबई" असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२४१७०४२०२४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
° Digitally signed by Bhimashankar Yallappa Manta 
: C=IN, o=Gr ॥ Mah htra, 
Bhimashankar ८५५५, 
postalCo« (00032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309fc 


Ya | | a p p a M a nta 4ebdac035d6aeec2a0, cn=Bhimashankar Yallappa Manta 


Date: 2018.12.24 17:13:16 +05'30' 


(भि.य.मंता) 
शासनाचे उपसचिव 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री(सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री(ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (ऊर्जा), मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा )महाराष्ट्र-१, मुंबई Yoo ०२० 


१५. 


१६. 
१७. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळलेवि-१), मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

. निवासी लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. मुख्य विद्युत निरीक्षक,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 


मार्ग, चेंबूर (पू) मुंबई-७१. 

श्री. राजेशकुमार रुपनाथ यादव, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालय 

अधिक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई 

निवड नस्ती- ऊर्जा-५ 


